अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, 
शेगांव व लघु पाटबंधारे विभाग कारंजा (बांधकाम) व 
यांच्या अधिपत्याखालील उपविभागातील नियत 
अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि. ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०२४/(१६१/२०२४)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१८/०४/२०२४. 


पहावे :- १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२३/(४५७/२०२३)/लपा, दिनांक : १७.१०.२०२३. 
2) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/१६/आपुक, दि.२१.०२.२०२४. 
३) शासन निर्णय क्र.आढावा २०२३/प्र.क्र.४७/२३/आस्था. (पुनर्रचना), दिनांक २३.१०.२०२३. 
४ अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगाव यांचे जा. क्र.८५०/आ.२/ 
मंवलपाविका/ मुदतवाढ/२०२४,दिनांक २७.०२.२०२४. 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये १) अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम येथील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ पदांना २) अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम अधिनस्त 
कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम व त्याअंतर्गत चार उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७० पदांना ३) अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम या मंडळांतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, कारंजा (बांधकाम) व त्या अंतर्गत ३ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०५ पदांना व ४ अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम या मंडळांतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) व त्याअंतर्गत पाच उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०६ पदांना दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकिय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही Sa अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय:- 
आता संदर्भ क्र. ४ अन्वये शासन निर्णय क्र.आढावा २०२३/प्र.क्र.४७/२३/आस्था. (पुनर्रचना), दिनांक 
२३.१०.२०२३ नुसार करण्यात आलेल्या फेररचनेप्रमाणे संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव (जुने नांव 
वाशिम पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, वाशिम) या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ पदांना तसेच 
मंडळाचे अधिनस्त असलेल्या लघु पाटबंधारे विभाग, कारंजा (बांधकाम) व त्या अंतर्गत असलेल्या ४ उपविभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०५ पदांना दि. ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
खालील अटींचे अधिन राहून सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु रहातील. 
२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 
३. मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा महिन्यांपेक्षा 
अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 


४. अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, Wd यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम/अचूक आहे 
असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर करण्यात यावा. 

लेखाशीर्ष :- 
अधीक्षक अभियंता,जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव (जुने नांव वाशिम पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 

वाशिम) अंतर्गत तीन विभागांच्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांच्या वेतनाचा खर्च हा “मागणी क्र. आय-५ 
मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च १९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणूका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन),(०४)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली sare (अनिवार्य)(४७०१ आय-१७१)” याखाली खर्ची टाकावा व 
त्याखालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा”. 

अधीक्षक अभियंता,जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव (जुने नांव वाशिम पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, वाशिम) 
या मंडळांतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, कारंजा (बांधकाम) व त्या अंतर्गत ४ उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांच्या वेतनाचा खर्च हा *“ मागणी क्र. आय-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च co (सर्वसाधारण)१९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणूका(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान(वेतन),(०४)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवायी(४७०१आय-१७१)” या खाली खर्ची टाकावा व 
त्याखालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा. 

तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा “मागणी क्र. आय-५, ४७०२-लहान 
पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवली खर्च (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (००) (००)(०५)विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (लहान पाटबंधारे) (कार्यक्रम)(४७०२ ५१०१)” याखालील 
मंजूर अनुदानातुन भागवावा.” 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 

दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥॥/५/.॥॥8$॥॥8.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०४१८११४७१२७०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VARSHA SANDEEP : 
BHAGAT 


(वर्षा भगत) 
सहपत्र :- परिशिष्ट अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती, 

अधीक्षक अभियंता,जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शोगांव, 

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, कारंजा (बांधकाम) 

कक्ष अधिकारी , आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी , आ(पुर्नरचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती/मुदतवाढ, लपा संग्रहार्थ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र.मुदवा-२०२४/(१६१/२०२४)/लपा , दि.१८/०४/२०२४ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी पदांचा तपशिल 
सेवा सातत्य कालावधी दि. ०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ 


कार्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पदसंख्या 


क) जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शोगाव 


जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, 
ania 


अधीक्षक अभियंता 
सहा. अधीक्षक अभियंता 
कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./ स. अ. श्रे.२ 
सहायक आरेखक/ आरेखक 
अनुरेखक 
अधीक्षक 
प्रथम लिपीक 
वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 
उच्च श्रेणी /निम्न श्रेणी लघुलेखक 
टंकलेखक 
संगणक चालक 
वाहन चालक 
नाईक 
शिपाई 
चौकीदार 


Oo *७ © © © AW -0 KC C -0 -0 -0 -90 W -0 -5 


एकूण 


A) 
ios 


नियत अस्थायी एकूण T= २८ 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, कारंजा (बांधकाम) 


लघु पाटबंधारे विभाग, कारंजा 
(बांधकाम) 


कार्यकारी अभियंता 
उप कार्यकारी अभियंता 
शाखा/कनिष्ठ अभियंता 
विभागीय लेखापाल 
आरेखक 
सहायक आरेखक 
संगणक 
प्रथम लिपीक 
वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 
टंकलेखक 
भांडारपाल 
सहायक भांडारपाल 
वाहन चालक 
लघु टंकलेखक 
नाईक 

चौकीदार 
शिपाई 


LC 0 © © © © 0 WW KC क्क 0 0 © © © K Oo oO 


एकूण पदे 


aD 
ce 


लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.७, 
कारंजा (बांधकाम) 


उप विभागीय अभियंता/अधिकारी 
जछाखा/कनिष्ठ अभियंता 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


ae) 


वरिष्ठ लिपीक १ 
कनिष्ठ लिपीक २ 
अनुरेखक १ 
टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
चौकीदार १ 
शिपाई २ 


एकूण १८ 


लघु पाटबंधारे उपविभाग उप विभागीय अभियंता/अधिकारी 
क्र. ८ ,कारंजा (बांधकाम) शाखा/कनिष्ठ अभियंता 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

चौकीदार 

शिपाई 


A © © © A ज्ञा K क Oo 


me} 
S 


एकूण 


लघु पाटबंधारे उपविभाग उप कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता 
क्र. ९, मंगरुळपीर (बांधकाम) शाखा/कनिष्ठ अभियंता 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
अनुरेखक १ 
चौकीदार १ 
शिपाई २ 


एकूण १८ 


लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, उप कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता 
वाशिम (बांधकाम) शाखा/कनिष्ठ अभियंता 

(मु. मंगरुळपीर) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

चौकीदार 

शिपाई 


नज 0 © जे AD ज्ये KH CK oO 


A 


me) 
ios 


एकूण 


नियत अस्थायी एकूण पदे = oy 


VARSHA SANDEEP 
BHAGAT 


(वर्षा भगत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


